पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 
सन २०१८ मध्ये मृग बहाराकरिता राज्य हिस्साची 
रक्‍कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजुरी 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्शुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.०८/१०-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १२ मार्च २०२० 


वाचा - 

१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३- अ, 
दि.२५.०४.२०१८ 

२. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३- अ, 
दि.२४.०९.२०१८ 

३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र.फवियो-२०१९/प्र.क्र.०८/१०-अे, दि.२४.१.२०१९ 

४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०१९/प्र.क्र.०८/१०-अे, दि.१३.६.२०१८ 

५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क.९२/अर्थ-३, दि.८/७/२०१९ 

६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जाक्र.कृआ/मु.सां/पुहफपिवियो/अ.मा/८०९६/२०२०, दि.२६.२.२०२० 


प्रस्तावना :- 

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान Sea पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक 
स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित हवमान 
आधारित फळपिक विमा योजना सन २०१८ राबविण्यात येत आहे.विविध हवामान धोक्यांमुळे 
फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. 
पर्यायाने होतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व 
बाबींचा विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना सन २०१८ मध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, पेरू व 
चिकू (मृग बहार) या ५ पिकांसाठी जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन राबविण्यात आली 
आहे. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतंर्गत पुर्नरचित हवामान आधरित फळपिक विमा योजना सन 
२०१८ मध्ये राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ मधीळ शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी 
आहे. योजनेत सन २०१८ मृग बहारासाठी सहभागी कंपन्यांनी मागणी केल्यानुसार राज्य हिस्सा 
अनुदानाची मागणी कृषी आयुक्तालयाने सादर केल्यानुसार राज्य हिस्साच्या vende वित्तीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.०८/१०-अ, 


शासन निर्णय :- 

पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना सन २०१८ (मृग बहार) अंतर्गत कृषि 
आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.६ अन्वये केलेल्या मागणीस अनुसरून रू. ३९,६२,४२३/- इतकी रक्‍कम 
वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत बाबीवर होणरा खर्च खाळील लेखाशिर्षाखाली भागविण्यात यावा 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा 

(००)(०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा 

(२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 
३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मधील मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
खर्च करण्यात यावा. 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौ. संदर्भ क्र. ९/२०२०/व्यय-१ , दि.१६.०१.२०२० अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१३१२०३१५१३०१ असा आहे. हा BST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Di lly signed by BALASAHEB K RASKAR 

DN: c=IN, 

2.5.4.20=aaa93f4d4e49359ddfdb4a9eb4 176d 16d9032454ac5c700ad6e2a 
LAYA,MUMI 


\d0b3115db, ode=400' tree! YA, 
8 33ca63cBa2f2b360ebf1c6ac77c6alad4cSbf 


al 7806 
b24951806af0a8, “AGRICULTURE DIARY AND FISHERTES DEPT, 
}OVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=BALASAHEB K RASKAR 
Date: 2020.03.13 12:09:50 +05'30' 
(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई - ३२ 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०१९/प्र.क्र.०८/१०-अ, 


८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१२.उप सचिव (११-ओ /2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३.कक्ष अधिकारी (२- 3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 

१५.निवड नस्ती (कार्यासन १०-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


